अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत, जामखेड व अहमदनगर 
तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०१ जुले, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा. क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१२१/३५३१, दि. ०९/१२/२०२०. 


वाचा - शासन निर्णय क्रमांक : रवियो-२०२१/प्र.क्र.२९/नियोजन-२, दि.०३ मार्च,२०२१ 


शुध्दीपत्रक :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांच्या संदर्भाधिन पत्रांन्वये 
अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत, जामखेड व अहमदनगर तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग 
रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन 
निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
जुनी लांबी :- रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील राज्यमार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २९०.६५ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१६३५.३३-- २९०.६५) म्हणजेच 
१९२५.९८ कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २९०.६५ कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (४७७६.९९५- २९०.६५) म्हणजेच ४४८६.३४५ कि.मी. इतकी होईल. 
च्या ऐवजी 
नवीन सुधारीत लांबी :- रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील 
राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २९०.६५ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१६३५.३३-- २९०.६५) 
म्हणजेच १९२५.९८ कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २९०.६५ कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (४७३४.०९५- २९०.६५) म्हणजेच ४४४३.४४५ कि.मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०७०११५४७५३५६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Prashant Direc ir, Pb Works 
Vinayakrao Patil कायाल 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 


२. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 
. अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 


२००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 
७. 
८ 
8 


संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


. रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
. रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 


१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


